एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण बाबींकरिता सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षातील निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-०१ जून, २०२२ 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२. 
२) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. एबावि-२०२२/प्र.क्र.१४/का.६, दि.१९.०५.२०२२. 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर योजनेतंर्गत 
सर्वसाधारण बाबींकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्र.५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकुण रुपये ५८२.८३३८लाख (अक्षरी रुपये पाच कोटी ब्याऐंशी लाख त्र्याऐंशी हजार तीनशे ऐंशी 
फक्‍त) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ. योजनेचे नाव/ लेखाशीर्ष/ अर्थसंकल्पिय वितरित | या आदेशान्वये 
क्र तरतूद निधी वितरित 
२०२२-२३ करावयाचा निधी 

Baal 2 3 ७ aes] ह) 
(१) । २२३६-पोषण आहार 

०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 

१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 

प्रकल्प 

(०८) (०५) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 

(सर्वसाधारण खर्च) (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा 

१००%) (कार्यक्रम) २२३६१९४५ 

०३- अतिकालिक भत्ता २.५० es 0.34 

०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१.६० शिळ ५.८२४ 

११- देशांतर्गत प्रवास खर्च २००.०० शिळ २८.०० 

१३- कार्यालयीन खर्च १०७५.०० १००.०० १०.०० 

१४-भाडे पट्टी व कर १२३.०० a १७.२२ 

१७- संगणक खर्च ३१.२० शिळ ४.३६८ 

१९- आहार खर्च ५००.०० शिक शिर | 

२४- पेट्रोल, तेल व वंगण ३.८० । जवळे ०.५३२ 

५०-इतर ख ४०.०० ees oe | 

एकुण (१) २०१७.१० १००.०० ६६.२९४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२९/का.६ 


अ. योजनेचे नाव/ लेखाशीर्ष/ अर्थसंकल्पिय वितरित | या आदेशान्वये 


क्र. तरतूद निधी वितरित 
२०२२-२३ करावयाचा निधी 

aS) २ ३ ॥ त्त पु 

(२) | (00) (०8) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 


समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 923 व 
२६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने 

(स्थानिक क्षेत्र) (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा १००%) 


२२३६२१७३ 
३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) 

एकुण ३६८९.५७ ५१६.५३९८ 
एकुण सर्व (9)+(2) ५७०६.६७ १००.०० ५८२.८३३८ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या 

सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०११७०२२८७६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. कवाय 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, VILAS 2 भतार 


shtra, 
2.5.4.20=cb156fb408217396 128e8dcaeed3f6fa 


70d9fd209eb9efc83bdd68b308614534, 
pseudonym=0C1F32A58D287A0C045C67DADO 


3DE47983D76037, 


serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B4 
TH A K U R 4101C838AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468 
C2, cn=VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2022.07.06 11:59:53 +05'30° 
(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद) 

) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


4 


93) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

qo) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७७, मंत्रालय, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 899 प्रणालीवर निधी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


nN ८5. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


